आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे मे व जून, २०२३ या कालावधीतील मानधनाचे 
प्रदान करण्याकरिता निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :०८ जून, २०२३. 


संदर्भः १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 

२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२० 

३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२ 
४ शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 
५) शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०४.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेली 
योजना संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली 
आहे. 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, मागणी क्रमांक : ए-५, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, सन १९७५ ते १९७७ 
मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवायी, yo इतर 
खर्च (२२३५ सी२०५) या खाली रु. ५४,२०,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय 
मंजूर तरतूदीपैकी वित्त विभागाकडून २०% म्हणजेच रु. १०,८४,०८,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये (माहे एप्रिल, २०२३) चा खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना रु. ३,३८,४५,०००/- एवढा निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 

आता शिल्लक निधीतून आणीबाणी योजनेतील लाभार्थीचा मानधन विषयीचा खर्च (प्रतीमाह रु. १०,०००/- 
५,०००/- 2,400/-) याप्रमाणे अनुज्ञयतेनुसार भागविण्यासाठी मंजूर तरतूदीपैकी माहे मे व जून, २०२३ करिता 
आवश्‍यक इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली बाब विचारात घेऊन, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाश्ीर्ष 
२२३५, सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत ळोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक 
मदत (अनिवार्य), ५० इतर खर्च (२२३५ सी२०५) या खाली रु. ५४,२०,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. ६,१६,८५,०००/- (रुपये सहा कोटी सोळा लाख पंच्याऐंशी 
हजार WaT) इतका निधी (माहे मे व जून, २०२३) करीता आणीबाणी योजनेतील लाभार्थीचा मानधन विषयीचा 
खर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या 
जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत 
करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक 
अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) आणिबाणीच्या कालावधीत 
लोकझाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्यो yo इतर खर्च (2234 सी २०५ या 
लेखाशीर्षाखाली सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१६५२४५८८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
ASM ITA VIJAY IN: CN = ASMITA VIJAY JAWDEKAR, C = IN, S 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION 
JAWDEKAR DEPARTMENT 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दिनांक : ०८ जून, 2023 सोबतचे 


विवरणपत्र "अ' 
अक्र. | जिल्हयाचे नाव लाभार्थी | लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणारे मानधन माहे मे व जून, २०२३ 
संख्या रु.१०,०००/५,०००/२,५०० प्रमाणे करीता निधी वितरण रुपये 

१ २ ३ ४ षु 

१ मुंबई शहर ३९ ३,५०,०००/-- ७,००,०००/- 
२ मुंबई उपनगर ९१ ७,७५,०००/- १५,५०,०००/- 
३ ठाणे १३४ ९,२५,०००/- १८,५०,०००/- 
1 पालघर १०३ ७,००,०००/- १४,००,०००/- 
षु रायगड ४० ३,२२,५००/- ६,४५,०००/- 
& रत्नागिरी ८९ ७,४२,५००/- १४,८५,०००/- 
७ सिधुदुर्ग 4o ४,०७,५००/- ८,१५,०००/- 
८ नाशिक १०७ ९,६०,०००/- १९,२०,०००/- 
९ जळगाव १८४ १४,०२,५००/- २८,०५,०००/- 
१० धुळे ३६ २,७०,०००/- ५,४०,०००/- 
११ नंदुरबार २७ १,९०,०००/- ३,८०,०००/- 
१२ अहमदनगर १४५ १०,५२,५००/- २१,०५,०००/- 
१३ पुणे ५९१ ४९,६५,०००/- ९९,३०,०००/- 
१४ सातारा ६५ ३,३७,५००/- ६,७५,०००/- 
१५ सांगली ७८ ५,८५,०००/- ११,७०,०००/- 
१६ सोलापूर ६८ ४,८५,०००/- ९,७०,०००/- 
१७ कोल्हापूर ११४ ६,९२,५००/- १३,८५,०००/- 
१८ औरंगाबाद १५१ ९,९०,०००/- १९,८०,०००/- 
१९ जालना द्‌९ २,९२,५००/- ५,८५,०००/- 
२० बीड ६१ ५,४५,०००/- १०,९०,०००/- 
२१ नांदेड ११० ८,१०,०००/- १६,२०,०००/- 
२२ हिंगोली १५९ ११,८०,०००/- २३,६०,०००/- 
23 परभणी ३९ 3,३०,०००/- ६,६०,०००/- 
२४ लातूर १०८ ८,२२,५००/- १६,४५,०००/- 
२५ उस्मानाबाद २८ १,८२,५००/- ३,६५,०००/- 
२६ अमरावती ८९ ६, ६७,५००/- १३,३५,०००/- 
२७ बुलढाणा ४५१ २६,०५,०००/- ५२,१०,०००/- 
२८ यवतमाळ (98 ५,४०,०००/- १०,८०,०००/- 
२९ अकोला ९२ ७,६५,०००/- १५,३०,०००/- 
३० वाशिम १० ८५,०००/- १,७०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


२३१ 


नागपूर ४३२ ३७,२५,०००/- ७४,५०,०००/- 
३२ वर्धा १२२ ९,७७,५००/- १९,५५,०००/- 
३३ भंडारा २७ २,०५,०००/- ४,१०,०००/- 
३४ गोंदिया २४ १,७७,५००/- ३,५५,०००/- 
३५ चंद्रपूर १०४ ७,८०,०००/- १५,६०,०००/- 
एकुण ४१०१ ३,०८,४२,५००/- ६,१६,८५,०००/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
ASM ITA V IJAY DN: CN = ASMITA VIJAY JAWDEKAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
JAWD E KA R ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2023.06.08 16:53:37 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


